पिंपरी ल.पा. तलाव ता. उदगीर, जि. लातूर या 
प्रकल्पाच्या धरण व कालव्याच्या विशेष दुरुस्तीच्या 
कामास प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२१/ (प्र.क्र.२८९/२०२१)/ सिंव्य(कामे) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: ३० डिसेबर २०२१ 


वाचा:- 
१) कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 
यांचे पत्र.जा.क्र.गोमपाविम-/सिंचन-२/विवसु कडा बीड /धा.क्र. १२ / ७२९४ 
दि.८/९/२०२१ 
प्रस्तावना:- 


पिंपरी ल. पा. तलाव ता. उदगीर, जि. लातूर या तलावाचे बांधकाम १९७४ साली पूर्ण 
झाला असून सदर धरणाची लांबी ५७२ मी असून सांडव्याची लांबी १४८ मी एवढी आहे. सदर 
धरणाचा एकूण साठा २.१९५ Mm3 असून उपयुक्त साठा १.९८४ ॥॥॥३ इतका आहे. धरणावर 
एकच डावा कालवा असून त्याची लांबी सुमारे १८ किमी आहे. सदर प्रकल्पाचे धरण सुरक्षिततेच्या 
दृष्टीने धरण सुरक्षितता संघटना , नाशिक यांचे हेल्थ स्टेटस Rule मधील अंतर्भुत बाबींच्या 
दुरूस्तीचे अंदाजपत्रक महामंडळाव्दारे शासनास प्राप्त झाळे आहे. या सर्व बाबींचा विचार करुन 
पिंपरी ल. पा. तलाव ता. उदगीर, जि. लातूर या योजनेच्या धरण व कालव्याच्या विशेष दुरुस्तीच्या 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 


गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद अंतर्गत पिंपरी ल. पा. तलाव 
ता. उदगीर ,जि. लातूर या योजनेच्या धरण व कालव्याच्या विशेष दुरुस्तीच्या रू. ७७३८१०९ /- 
(रू. सत्याहत्तर लक्ष आडतीस हजार एकशे नऊ फक्त) एवढया खर्चाच्या प्रस्तावास खालील 
अटींच्या अधिन राहून सोबतच्या प्रपत्रानुसार प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


१. शासन परिपत्रक क्र.प्रमा-२०१३/(७८५/१३)/सिं.व्य.(कामे), दि.१.१.२०१५ मधील 
मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. 

२. शासन पत्र दि. ४/६/२०१६ अन्वये तपासणी सूचीतील मुद्दे आर्थिक निकष 
मा. राज्यपाल यांच्या निर्देशानुसार निधी खर्च करणे, दायित्व निर्मिती मर्यादेत 
राहण्यासाठी कामाचे एक वर्षाचे नियोजन करणे याची संपूर्ण जबाबदारी महामंडळाची 
राहील. 

३. तांत्रिक मान्यतेपूर्वी बांधकामाचे सविस्तर सर्वेक्षण व संकल्पनावर आधारित तरतूद 
करण्याची संपूर्ण जबाबदारी महामंडळाची राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२१/ (प्र.क्र.२८९/२०२१)/ सिंव्य(कामे) 


४. अंदाजपत्रकात गृहीत धरलेले आराखडे / संकल्पने दरसूची बाह्यबाबी व वहन अंतरे 
प्रस्तावात दर्शविलेले असून यात तांत्रिक मान्यता प्रदान करताना त्यात बदल 
करण्यात येऊ नये . 

५. प्रस्तावित कामांमुळे होणाऱ्या खोदकाम / तोडफोड याद्वारे उपलब्ध होणारे बांधकाम 
साहित्याचा पूर्ण वापर करुन बचत साधावी. 

६. कामाचा खर्च उपलब्ध अनुदानातून प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत व नियोजित वेळेत 
पूर्ण करण्यात यावा . 

७. विषयांकित प्रशासकीय मान्यता अंदाजपत्रकातील तरतूदी, दर, वहनअंतर ,संकल्पन 
व इतर तांत्रिक निकष याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी क्षेत्रिय मुख्य अभियंता व 
अधीक्षक अभियंता यांची राहील. 

८. सदर प्र. मा. अंदाजपत्रकातील कामांसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रशासकीय 
मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी वितरण अथवा अतिरिक्‍त खर्च करता येणार 
नाही. तसेच प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यतेची मंजूरी दिल्या नंतर पुन्हा सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता देता येणार नाही. 

९. सदर दुरुस्ती काम पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रांतर्गत पाणी वापर संस्था 
स्थापित करुन लाभक्षेत्र हस्तांतरीत करणेची संपूर्ण जाबबदारी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची 
राहील. 


प्रस्तावित कामासाठी होणारा खर्च ४७०२ लहान पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, ८० - 
सर्वसाधारण , १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका विशेष दुरूस्ती / विस्तार 
व सुधारणा कार्यक्रमा अंतर्गत (००) (१४) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
औरंगाबाद भाग भांडवली अंशदान ( मराठवाडा विभाग ) (४७०२ ७४४३) (योजनांतर्गत) ५४ गुंतवणुका 
या लेखाशिर्षा खाली टाकुन मंजुर अनुदानातुन भागवावा. 


या कामास प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता सिंव्य (कामे) कार्यासनाच्या 
नोंदवहीमध्ये क्र. ३६ सन २०२१ मध्ये नोंदविण्यात आळेली आहे. 

सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२३०१२११०२७२२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Vaijnath Manmathappa Chille 


Vaijnath peo i 
Manmathappa Chill@ gests. द Depart 
(वैजनाथ चिल्ले) 
WA उप सचिव 


प्रत:- 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२१/ (प्र.क्र.२८९/२०२१)/ सिंव्य(कामे) 


३) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे कार्यालय. 

४) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

५) मा.सभापती/उपसभापती,विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

६) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 

७) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद ,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 
) 
) 


८) मा.मंत्री,जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई, 
९) प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक,जळलसंपदा विभाग,मंत्राळय,मुंबई, 
qo) सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
99) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरी क्षा),महाराष्ट्रराज्य,मुंबई, 
92) महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरी क्षा),महाराष्ट्रराज्य,नागपूर, 
१३) कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 
१४) मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा विभाग , औरंगाबाद 
१५) आंतर वित्त सल्लागार व उपसचिव,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१६) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक , लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , बीड, 
१७) कार्यकारी अभियंता, लातूर पाटबंधारे विभाग क्र. २ , लातूर 
१८) सिं.व्य.(कामे)कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२१/ (प्र.क्र.२८९/२०२१)/ सिंव्य(कामे) 


शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२१/ (प्र.क्र.२८९/२०२१)/ सिंव्य (कामे), 


दि. ३०/ १२/ २०२१ चे सहपत्र 


Sr. No. Item Amount (Rs. ) 
ee C - Works (excluding Royalty) ६४५०७७४ 
2 Royalty 232090 
3 Add 90 % Royalty for DMF Charges 23204 
छं १% Insurance ६४५०८ 
4 १२% GST ७७४०९३ 
& 3 % Contingencies 983423 
Total Rs. (91932908 
Vaijnath canes 
Manmathappa Chille tics i220 12114100590 पना 
(वैजनाथ Ferg} ) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


